पीठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण, 
कोल्हापूर पदावरील न्यायीक 
अधिकारी यांना कार्यमुक्त करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांकः ईएसटी-३९२२/प्र.क्र.११७/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ०६ ऑक्टोबर, २०२२. 
मा. उच्च न्यायालयाची अधिसूचना क्र. ऐ-१२०१/२०२२, दिनांक ३०.०९.२०२२ 
शासन ज्ञापन - 
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या दिनांक ३०.०९.२०२२ रोजीच्या अधिसूचन्वये खाळील 
कोष्टकात नमूद न्यायीक अधिकाऱ्यांची पीठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण पदावरुन त्यांच्या 


नावासमोर नमूद पदावर बदलीने पदस्थापना करण्यात आली आहे. सबब, संबंधित अधिकाऱ्यांना 
बदलीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 


अ.क्र  नावव सध्या धारण करीत असलेले पद नियुक्‍ती झालेले ठिकाण व पद 
7 श्री. बाळासाहेब विश्वनाथ बारवकर, | महानगर दंडाधिकारी, १६ वे न्यायालय, 
पीठासीन अधिकारी, शाळा | बळार्ड पीअर, मुंबई (Metropolitan 
न्यायाधिकरण, कोल्हापूर. Magistrate, 16" Court, Ballard Pier, 
Mumbai ) 


२. याबाबतची अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र (भाग-१) मध्ये प्रसिध्द करण्यात यावी. 


a; सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२१००६१७०९१७१०२१ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, DEEPAK VAY . 
SHELAR 


(दीपक शोलार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 


प्रत, 
१. आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती इमारत),महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर 
3. महाप्रबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 
४. महाळेखापाल (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर. 
६. पीठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण, कोल्हापूर 
७. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 


शासन ज्ञापन क्रमांकः ईएसटी-३९२२/प्र.क्र.११७/प्रशा-२ 


प्रत, (माहितीस्तव) 


१ 
२ 
३. 
° 


. मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे fears कार्यकारी अधिकारी. 

, प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 
. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


